“प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची 
(Project Implementation Committee) 
स्थापना करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ईएलआर-२०२१/प्र.क्र. ३१३/२१/३३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा-१. शासन निर्णय क्रमांकः साप्रवि, मातंस ०८०/४/२०१४-0७/०१/७००&७ of IT-DIT(MH), दि.०९ मे,२०१९ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. ईएलळआर-२०२१/प्र.क्र. ३१३/२१/३३, दि.१३ऑगस्ट, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ मध्ये सल्ला विषयक सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या यादीत 
अ. क्र. १ येथे M/s Accenture नमुद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी M/s Grant Thornton असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८२४११३४१८९३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
ANIL NANSING  -:५५ nnn 
VALVI 


201 
ym=20AD9EDF1405CFBF390F3161A54475BDEE74D860, 
1=328A78FB2699 1 EF7B9493EA647F585C65B1CF01913AE44B41FFEE 


ie -ANIL NANSING VALVI 
Date: 2021.08.24 11:42:55 +05'30 


(अ. ना. वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रत, 

१. अ.मु.स., वित्त विभाग/ नियोजन विभाग/ उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय 

४. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक 

५. राज्य सुचना अधिकारी (SIO), ॥७महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक 

७. निवडनस्ती 


